सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील 
(परिमंडळ मुंबई) अनुसूचित जमातीचे जातीदावे 
अवैध ठरलेल्या अधिका-यांसाठी अधिसंख्य पदे 
निर्माण करून सदर अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. ०३ मे, २०२१ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 
२) कार्यासन सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे कार्यालयीन 
आदेशा क्र. ०६/२०२० , दि. २६ मे, २०२० 
३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३० जून, २०२० 
४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/ १६-ब 
दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० 


प्रस्तावना -: 


माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र. ८९२८/२०१५ (चेअरमन अन्ड मॅनेजिंग 

डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरूध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकेमध्ये 

दि. ०६ जुले, २०१७ रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या 
व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय 
दिला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर येथील रिट 
याचिका क्र. ३१४०/२००८ मधील दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ च्या आदेशामध्ये तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुषंगाने उपरोक्‍त 
संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अधिपत्याखालील अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र 
अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास प्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र 
सादर केलेले अधिकारी, अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले अधिकारी तसेच ज्या अधिका-यांनी 
त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या 
विरोधात माननीय न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील, मात्र त्यांच्या प्रकरणी माननीय उच्च 
न्यायालयाने किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या समितीच्या निर्णयास 


aR निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 


स्थगिती दिली नसेल असे अधिकारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या असल्याने, 
त्यासाठीची अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये, अधिसंख्य 
पदांवर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या / नियुक्त्या देण्यात आलेल्या अधिका-यांच्या अधिसंख्य पदांवरील 
नियुकत्यांना, अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यांनतर पुढील ११ महिने किंवा 
ते सेवेत राहिळे असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाळे असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास 
गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी 
घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे निदेश देण्यात आले असल्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
अधिपत्याखालील अनुसूचित जमातीचे जातीदावे अवैध ठरलेल्या अधिका-यांकरिता अधिसंख्य पदे 
निर्माण करून सदर अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील (परिमंडळ मुंबई) प्रपत्र 'अ* व प्रपत्र “ब' मध्ये नमूद 
अधिकारी यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर वर्ग करण्यात आल्याने त्यासाठीची आवश्‍यक ०४ अधिसंख्य 
पदे तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्यांकरिता किंवा सदर अधिकारी सेवेत राहिले असते तर ते ज्या 
दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत निर्माण 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ व ४ या शासन निर्णयांमधील तरतुदींच्या 
अधीन राहून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील (परिमंडळ मुंबई) प्रपत्र 'अ* व प्रपत्र *ब' 
मध्ये नमूद अधिकारी यांच्या ०४ अधिसंख्य पदांना यापुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर 
ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास 
प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


२. या अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च हा संबंधित अधिकारी ज्या कार्यालयात कार्यरत 
राहतील, त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधिच्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि संबंधित 
वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.3०८/१६-ब, दि.२१ 
डिसेंबर, २०१९ व क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दि.३० जून, २०२० रोजीच्या तसेच 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.3०८/१६-ब, दि.२७ नोव्हेंबर, २०२० या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


aR निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०५०३१४५९०१६२१८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 


igital 
J A H A N G | R त्वा, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS DEPARTMENT, 
2, st=Mi z 
1bc151d360aa9723b622bSac853/58450638828ec27f54c83e1c36e 
७6009 :88B481F 1244F 13237 1 38E9D6B976B2AFEOSSD, 
Number=D8DF82CCD8641 1440F872E806944C68D20B4533D6C7D7079D601D1 
337F7E8B66, cn=JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 
Date: 2021.05.03 15:05:19 +05'30' 
(जहांगीर ं ही खान) 


प्रत-१. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
३. अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
४. सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 
९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, मुंबई. 
१०. सर्व सह सचिव / उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. संचालक, लेखा व कोषागारे,मुंबई. 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, वान्द्रे (पूवी, मुंबई. 
१४. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
१५. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


aR निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.3४/प्रशासन-१ 


प्रपत्र अ 


दि. ०३ मे, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील (परिमंडळ मुंबई) अधिका-यांनी अनुसूचित 


जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव निर्माण करावयाची व मुदतवाढ 


अधिसंख्य पदे 
अ. | अधिकारी / | पदनाम व गट | नियुक्तीचा निवृत्तीचा अधिसंख्य | अधिसंख्य पदावर देण्यात 
क्र. | कर्मचा- दिनांक दिनांक पदावर सेवा | येणारे मासिक वेतन 
याचे नाव वर्ग 
करण्यात 
आल्याचा 
दिनांक 
श्‌ श्री. Fes | शाखा १९.०१.१९९५| ३०.०९.२०२७ २६.०५.२०२०| रू. १०७९५५/- 
भानुदास । अभियंता एस-१५(८१८००- 
ठाकूर गट-ब १३२३००) 
मूळ वेतन रू.७५५००/- 
२. | at. दिलीप | शाखा ०९.१०.१९९७| ३१.०३.२०२७| २६.०५.२०२०| रू. १०२०१४/- 
ठांकर अभियंता एस-२०(५६१००-१७७५००) 
कुंभारे गट-ब मूळ वेतन रू.७५४००/- 
३. | at. दिनेश | शाखा २१.०५.१९९९| ३१.०३.२०३३| २६.०५.२०२० रू. १०५४९८/- 
लक्ष्मण अभियंता एस-२०(५६१००-१७७५००) 
पराते गट-ब मूळ वेतन रू.७३२००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


aR निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३४/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.3४/प्रशासन-१ 
दि. ०३ मे, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


प्रपत्र-ब 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील (परिमंडळ मुंबई) अधिका-याने अनुसूचित 
जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव यापूर्वी सेवा समाप्त करण्यात आल्याने 
निर्माण करावयाचे व मुदतवाढ द्यावयाचे अधिसंख्य पद 


अ. । अधिकारी / । पदनाम | सेवानिवृत्तीचा | सेवा समाप्त | अधिसंख्य । अधिसंख्य 
क्र. कर्मचा-याचे वगट | दिनांक करण्यात | पदावर सेवा | पदावर देण्यात 
नाव आल्याचा । वर्ग करण्यात | येणारे मासिक 
दिनांक आल्याचा  । वेतन 
दिनांक 
i श्री. दिपक | कनिष्ठ | 30.08.2039 | ३०.०६.२००९ | 2§.04.2020 | रू. २०८८५/- 
गणपत अभियंता ९३००-३४८०० 
कोळी गट-क ग्रेड पे-४३०० 
(मूळ वेतन 
रू.१०८९०/-) 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


